पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना....... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१५२०/प्र.क्र. ६९/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 02 सप्टेंबर, २०२० 
शासन आदेश- 
राज्यात भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस महासंचालक श्रेणीमध्ये एकूण ८ पदे कार्यरत आहेत. 
सदर पदांमध्ये महासमादेशक, होमगार्ड व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदाचा 
समावेञञ आहे. 


आता, शासनाने महासमादेशक, होमगार्ड व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
पदाची विभागणी करुन संचालक, नागरी संरक्षण हे पोलीस महासंचाळक श्रेणीचे वेगळे पद निर्माण 
करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम मधील कलम २२ (न)(२) च्या परंतुकानुसार श्रीमती रश्मी शुक्ला, 
भापोसे, आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची संचालक, नागरी संरक्षण या पोलीस 
महासंचालक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती विचारात 
घेऊन, उपरोक्त अधिकारी यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता कार्यमुक्त करावे व त्यानंतर 
संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०२२०३००८७९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. en 
KAILAS ARJUN काचा 


b46cd241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAl 
7 . MANTRALAY, MUMBAI, ou=t 
DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAILAS. 
ARJUN GAIKWAD 
Date: 2020.09.02 20:31:01 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मंत्री (गृह )यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री, गृह (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१५२०/प्र.क्र. ६९/पोल-१ 


७. महासमादेशक, होमगार्ड व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 

९. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अपर पोलीस महासंचालक, आस्थापना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. संबंधित अधिकारी ( पोलीस महासंचालक यांचे मार्फतीने ) 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती, कार्यासन पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


